अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन 
सहायक, गट-ब, ” अराजपत्रित संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने करण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्र. बदली-१२२१/प्र.क्र.११/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १. नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.बदली-१०२१/ 
प्र.क्र.४२/का.१४२७, दिनांक २२/१०/२०२१. 

२. नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.बदळली-१०२१/ 
प्र.क्र.४२/का.१४२७, दिनांक २९/११/२०२१. 


शासन seat :- 
नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेझाव्दारे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 


“संशोधन सहायक गट-ब (अराजपत्रित)” या संवर्गातून “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी,गट- 


ब (राजपत्रित)” या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर 


पदस्थापनेत “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” मधील प्रकरण दोन-४ (४), प्रकरण दोन-४ (५), 


मधील तरतूदींनुसार खालील THAT नमूद केल्याप्रमाणे अंडात: बदल करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नांव पूर्वीची पदस्थापना विद्यमान पदस्थापना 


(१) (२) (3) (8) 
q श्री. जी.एन.मोराळे, जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा | सहाय्यक जिल्हा नियोजन 


सांख्यिकी कार्यालय, परभणी. अधिकारी (मानव विकास), 
जिल्हा मानव विकास समिती 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नांदेड 
२ श्री. रु. PARA, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, | संशोधन अधिकारी, मृद व 
जिल्हा नियोजन समिती, जलसंधारण आयुक्तालय, 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड औरंगाबाद 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२१/प्र.क्र.९१/का.१४२७ 


३ श्री. प्रफुल प्रभाकर । जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 


पांडे, सांख्यिकी कार्यालय, वाशिम, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
अकोला, 

४ श्री शिवनाथ नाथा सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 

साबळे, जिल्हा नियोजन समिती, | जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली औरंगाबाद, 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन ea 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१८११४३२२७७१६ असा आहे. हा 


शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


(प्र. ब. घाडगे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित कर्मचारी (मार्फत: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर 

२. मा.मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 

५. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सर्व) 

६. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, अकोला/नांदेड/ बीड/ वाऱशिम/परभणी/ हिंगोली/ 
औरंगाबाद 

७. आयुक्त, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद 

. आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 

९. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, (सवी 

१०. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, (सवी 

११. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२१/प्र.क्र.९१/का.१४२७ 


१२. लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/नांदेड/बीड/औरंगाबाद/ वाशिम/अकोला/हिंगोळी 
१६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


